RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३०, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग , 

मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ , दिनांक ४ मार्च २०१७ 


~ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९. 

क्रमांक ईओएफ . १०१२ / प्र.क्र .७ ९ / पोल -१३. -ज्याअर्थी, श्री . हरिभाऊ महादेवराव मंचलवार व श्रीमती मीनाताई हरिभाऊ मंचलवार , 
रा . झेंडा चौक , महाल , नागपूर यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध 
बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरूद्ध पोलीस स्टेशन, कोतवाली, नागपूर येथे गु.र.नं. ९ ७/ २०११ भारतीय दंड संहीता कलम ४२०, ४०६ सहकलम 
३४ अन्वये व महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ ( २००० चा महा .१६ ) याच्या कलम ४ व ५ 
अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त व्यक्ती ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि 
म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त व्यक्तीकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून 
संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट- कलम (१ ), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त व्यक्तींच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत 
आहे . 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


अनुसुची 
आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सुची खालीलप्रमाणे आहे : 

( अ ) स्थावर मालमत्ता ( जमीन / प्लॅट इ. ) 
अ . क्र . स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

मालमत्ता / कागद पत्रे / बँक खाते उतारा 
( २ ) 

( ३ ) 


मालक 


( ४ ) 


१ 


२ 


. 


मौजा हुडकेश्वर ( खुर्द) पटवारी हलका नं . ३७ २१८१/२००३, दि . ३१ मे २००३, उप निबंधक वर्ग -२ कु. प्रियंका हरीभाऊ 
खसरा नं . ६६( ब ) तह.व जि . नागपूर येथील 

नागपूर , ग्रामीण क्र . १० 

मंचलवार तर्फे मिना 
प्लॉट नं .० ९ ( क्षेत्र- १५० चौ.मी. ). 

हरीभाऊ मंचलवार . 
मौजा हुडकेश्वर ( खुर्द), पटवारी हलका नं . ३७ २१८२/२००३, दि . ३१ मे २००३, उप निबंधक वर्ग-२ कु. रश्मी हरीभाऊ 
खसरा नं .६६(ब ) तह.व जि . नागपूर येथील नागपूर , 

ग्रामीण क्र . १० 

मंचलवार तर्फे मिना 
प्लॉट नं . १० ( क्षेत्र- १५० चौ.मी.). 

हरीभाऊ मंचलवार . 
मौजा हुडकेश्वर ( खुर्द), पटवारी हलका नं . ३७ २१८३/२००३, दि . ३१ मे २००३, उप निबंधक वर्ग-२ कु . वनिता हरीभाऊ 
खसरा नं . ६६( ब ) तह . व जि . नागपूर येथील 

नागपूर , ग्रामीण क्र .१० 

मंचलवार तर्फे मिना 
प्लॉट नं . ०७( क्षेत्र- १५० चौ.मी. ). 

हरीभाऊ मंचलवार . 
मौजा हुडकेश्वर ( खुर्द), पटवारी हलका नं . ३७ २१८४/२००३, दि. ३१ मे २००३, उप निबंधक वर्ग-२ कु . प्रियंका हरीभाऊ 
खसरा नं .६६ ( ब ) तह . व जि . 

नागपूर येथील 

नागपूर , ग्रामीण क्र . १० 

मंचलवार तर्फे मिना 
प्लॉट नं . ०८ . 

हरीभाऊ मंचलवार . 


३ 


. 


४ 


( ब ) जंगम मालमत्ता बँक खाते 


गोठविलेली रक्कम 

( ५ ) 


खातेदाराचे नाव 

( ४ ) 
श्री . हरीभाऊ महादेव मंचलवार 
श्री . हरीभाऊ महादेव मंचलवार 


१ 


अ.क्र . बँकेचे नाव 

खाते क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
कॅनरा बँक, इतवारी बँच, नागपूर A/ C ०३०५१०१०१०८२६ 
२ दि. चिटणवीसपूरा सहकारी बँक लि ., Sundery A/ C No. ६६ 
तुळशीबाग रोड, महाल, नागपूर . 

गोठविले . 
बँक ऑफ इंडिया, महाल बॅच, नागपूर A/ C ११ ९ ७०१००००६३७० 

गोठविले. 


४०,७७७ 


३ ९ ,११,७७९ 


३ 


४,४११ 


श्री . हरीभाऊ महादेव मंचलवार 
आणि श्रीमती मीना हरीभाऊ 
मंचलवार . 
मीना हरीभाऊ मंचलवार 


४ 


८,१०० 


ICICI बँक , विष्णु वैभव कॉम्प्लेक्स , AC ००५ ९ ०१०४०१०६ 

गोठविले. 
नागपूर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


युवराज ब. अजेटराव , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


20 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor , Hutatma Rajguru Chauk , Madam Cama Marg , 

Mantralaya, Mumbai 400032, dated 4th March 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999. 


No EOF 1012/ C.R.79/Pol 13. — Whereas complaints have been received from number of 
depositors against Shri. Haribhau Mahadeorao Manchalwar and Smt. Meenatai Haribhau 
Manchalwar , Zenda Chawk , Mahal, complaining that they had collected the fund and have 
defaulted to return the said deposits made by the depositors , on demand ; 

And whereas, an offence has been registered against the accused at Police Station , Kotwali , 
Nagpur vide C.R. No. 97/2011 u /s 406,420,34 of Indian Penal Code and section 4 , 5 of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment ) Act, 1999 (Mah . 
XVI of 2000 ) ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said persons are not likely to return 
the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the 
depositors; 

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said persons from and out of the deposits collected by the said persons. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 4 , Section 5 
and Section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) 
Act , 1999 (Mah . XVI of 2000) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) the Government of 
Maharashtra hereby attaches the properties of the said persons as specified in the Schedule . 


Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows : 
( A ) Immovable Property ( Land/ Flat etc.) 
Sr. 

Details of immovable Document/Properties/ 
No property 

Bank Statement 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 


Owner 


( 4 ) 


Meena Haribhau Manchalwar 
on behalf of Priyanka 
Haribhau Manchalwar 


Meena Haribhau Manchalwar 
on behalf of Rashmi 
Haribhau Manchalwar 


1 . Plot No. 9 , At Post Hudkeshwar 2181/2003 , 31/05/2003 

(Khurd ) , P.H. No. 37 , Survey Jt. Sub Registrar 
No. 66 ( B ), Tal & Dist. Nagpur. Class 2 , Nagpur Rural 
(Area- 150 Sq. Mt) 

No.10 . 
2 . Plot No. 10 , At Post Hudkeshwar 2182/2003, 31/05/2003 

(Khurd ) , P.H.No. 37 , Survey Jt . Sub Registrar 
No. 66 ( B ), Tal & Dist. Nagpur. Class 2 , Nagpur Rural 
(Area- 150 Sq. Mt) 

No.10 . 
3. Plot No. 7 , At Post Hudkeshwar 2183/2003, 31/05/2003 

(Khurd ) , P.H. No. 37 , Survey Jt . Sub Registrar 
No. 66 ( B ), Tal & Dist. Nagpur. Class 2 , Nagpur Rural 
(Area- 150 Sq. Mt) 

No.10 . 
4 . Plot No. 8 , At Post Hudkeshwar 2181/2003, 31/05/2003 

(Khurd ) , P.H. No. 37 , Survey Jt . Sub Registrar 
No. 66 (B ), Tal & Dist. Nagpur . Class 2 , Nagpur Rural 
(Area- 150 Sq . Mt) 

No.10 . 


Meena HaribhauManchalwar 
on behalf Vanita 
Haribhau Manchalwar 


> 


Meena Haribhau Manchalwar 
on behalf of Priyanka 
Haribhau Manchalwar . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


( B ) Movable Property ---Bank Accounts , Bank Balance and other Investments of Partners. 


Name of Bank 


Account No./Name 


Name 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Freezed 
Amount 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


0305101010826 


40,777/ 


Canara Bank , Tanga Stand 
Itwari, Nagpur 


2 . 


Sundery Ac No.66 


39,11,779/ 


The Chitanvispura Sahakari 
Bank Ltd., Tulshibag Road , 
Mahal, Nagpur . 
Bank of India , C.A. Road , 
Mahal 


3 . 


11970100006370 


4,411 / 


Haribhau 
Mahadeo 
Manchalwar 
Haribhau 
Mahadeo 
Manchalwar 
Haribhau 
Mahadeo 
Manchalwar 
& Meena 
Haribhau 
Manchalwar 
Meena 
Haribhau 
Manchalwar 


4 . 


005901040106 


8,100 / 


ICICI Bank , 222 Vishnu 
Vaibhav Complex , Nagpur . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ -मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल , लोकमान्य टिळक मार्ग, 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ एप्रिल २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम , १ ९ ४ ९ . 

क्रमांक एमईडी -१०१३ / प्र.क्र . ०४ /शिक्षण -२. - महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम ( १९ ४ ९ चा अकरा ) च्या कलम २ पोट-कलम (१) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे डॉ . जी. डी. पोळ फाऊंडेशनचे वाय. एम. टी . आयुर्वेद महाविद्यालय व 
रुग्णालय , इन्स्टीट्युशनल एरिया, सेक्टर-४, खारघर, नवी मुंबई या संस्थेला उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट -कलमे (१), (२) व ( ३) मध्ये 
नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ, उक्त संस्था उक्त अधिनियमाच्या कलम ५-ई मधील तरतुदींचे अनुपालन करेल या अटीच्या अधीन 

राहून , मान्यताप्राप्त 
संस्था म्हणून 

घोषित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अंजली वि . अंभिरे, 
शासनाच्या उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
G. T. Hospital Complex Building , 9th Floor, Lokmanya Tilak Road , 

Mumbai 400 001, dated 18th April 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANATOMY ACT, 1949 . 


No. MED- 1015 / C.R. 40 /15/ EDU - 2. — In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 2 of the Maharashtra Anatomy Act , 1949 (XI of 1949 ), the Government of Maharashtra 
hereby declares the Dr. G. D. Pol Foundation s Y.M.T. Ayurvedic Medical College and Hospital, 
Institutional Area , Sector-4 , Kharghar, Navi Mumbai as an approved institution for the purposes 
of sub - sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 5 of the said Act, subject to the condition that the said 
Institute shall comply with the provisions of section 5E of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANJALI V. AMBHIRE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 10th April 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL COUNCIL ACT, 1965 . 

No. MED - 1015 /C.R . 236 / 15 /EDU -2. — Whereas it appears to the Government that the courses 
of studies and examination perscribed by the statutory university in the State for the Medical 
post-graduate qualifications, which are not entered in the Schedule of the Maharashtra Medical 
Council Act , 1965 (Mah . XLVI of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) or in any of the 
Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (Act 102 of 1956 ), are such that on achievement 
thereof, persons are considered to have acquired the requisite knowledge and skill for efficient 
practicing of their specialized profession as Medical Practitioners ; 

And whereas Maharashtra Medical Council having been consulted in that behalf, as required 
by the first proviso to section 28 of the said Act. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 28 of the 
said act , the Government of Maharashtra hereby amends the Schedule to the said Act, as follows : 

Following entry is being inserted after entry No. 28 in the Schedule to the said Act : 

( 29 ) The Degrees recorded in the following table and awarded by Maharashtra University of 
Health Sciences , Nashik . 


Name of the Institute 


Degrees 


E.S.I.PGIMSR Mahatma Gandhi Memorial 
Hospital, Parel, Mumbai. 


( 1) Master of Surgery (General Surgery ) 
(2 ) Master of Surgery (Orthopedics ) 
(3 ) Doctor of Medicine (Anesthesiology ) 
(4 ) Doctor of Medicine (Pulmonary Medicine) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANJALI V. AMBHIRE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


७ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


१६ ९ 


गुरुवार , जुलै ९, २०१५ / आषाढ १८ , शके १९ ३७ 


“ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक ८ जुलै २०१५ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक . झेडपीबी . २०१४ / प्र.क्र .७३ / लाखांदूर/ पं.रा . ५ . -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१ ९ ६५ (१ ९ ६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम ( १), (१ अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयुएन. २०१४ / प्र.क्र . ९९/ नवि -१८ , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट - कलम ( २) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि 
त्याकरिता लाखांदूर नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम (२ ) चा खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्त्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्त्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( सहा ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , 
भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर महसुली गावासंबंधात, भंडारा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( तिने केलेला कोणताही करार किंवा 
संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही, शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह. १९९ ७/ प्र.क्र . ६४५/५६( ४७ ), 
दिनांक २० जुलै १ ९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर लाखांदूर नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे 
निहित असतील. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort, Mumbai 400 001, dated the 8th July 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2014 /CR - 73 /Lakhandur /PR - 5.- Whereas , the Government of Maharashtra , under 
the Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 /C.R . 99 /UD - 18 , dated the 12th 
February 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ”) issued in exercise of the powers 
conferred by sub - sections ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils, 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965), has specified the local 
area of revenue Village of Lakhandur, in Bhandara District to be a transitional area , for which a 
Nagar Panchayats, as provided in sub -section ( 2) of section 341A of the said Act, by the name of 
the Lakhandur Nagar Panchayats, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub -section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962 ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub -section ( 2 ) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962), and of 
all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that 
all the assets , rights and liabilities of the Bhandara Zilla Parishad , in respect of the revenue 
Village Lakhandur in Bhandara District (including the rights and liabilities under any agreement 
of contract made by it ), shall stands transferred to and shall vests in the Nagar Panchayat or 
Lakhandur, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural 
Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645 /56 (47 ), dated the 
20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक ८ जुलै २०१५ . 


. 


आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ . 

क्रमांक . झेडपीबी. २०१४ / प्र.क्र .७३ / मोहाडी / पं.रा . ५. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम ( १), (१ अ) व ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन २०१४ / प्र.क्र . ९९/ नवि -१८ , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ (यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट - कलम ( २ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी , वडेगाव व कळमना या महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता मोहाडी नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट-कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , 
भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी, वडेगाव व कळमना महसुली गावासंबंधात, भंडारा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( तिने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह. १९९ ७ / 
प्र.क्र . ६४५/५६ ( ४७ ), दिनांक २० जुलै १ ९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर मोहाडी, नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे 
असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ -मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort, Mumbai 400 001, dated the 8th July 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB . 2014 /CR - 73 /Mohadi/PR -5.— Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 / C.R . 99 /UD - 18 , dated the 
12th February 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections (1), (1A ) and ( 2) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue villages of Mohadi, Vadegaon and Kalamna, in Bhandara District to be 
a transitional area , for which a Nagar Panchayat, as provided in sub - section ( 2 ) of section 341A of 
the said Act, by the name of the Mohadi, Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zill Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962 ). 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( vi) of sub -section (2 ) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962 ), and of 
all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that 
all the assets, rights and liabilities of the Bhandara Zilla Parishad , in respect of the revenue 
villages Mohadi, Vadegaon and Kalamna , in Bhandara District ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vests in the 
Nagar Panchayat ofMohadi, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH . 1997/CR -645 /56 (47) , 
dated the 20th July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


११ 


. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक ८ जुलै २०१५ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , 

१ ९ ६१. 
क्रमांक झेडपीबी . २०१४ / प्र.क्र .७३ / साकोली / पं.रा . ५. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४०) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम ( १), ( १ अ) व (२ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . एमयुएन २०१४ / प्र.क्र . ९९ / नवि -१८ , दिनांक १२ 
फेब्रुवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा 
पोट - कलम ( २ ) मध्ये 

तरतूद केल्याप्रमाणे 

महाराष्ट्र 

शासनाने भंडारा जिल्ह्यातील साकोली, महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र 
म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्या करिता साकोली , नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट-कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , 
भंडारा जिल्ह्यातील साकोली, महसुली गावासंबंधात, भंडारा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा 
संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक - मपाह १९९ ७ / प्र.क्र . ६४५/५६ ( ४७), 
दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर साकोली, नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि 
तिच्याकडे निहित असतील . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 


शासनाचे उप सचिव . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort , Mumbai 400 001 , dated the 8th July 2015 


Order 


; 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2014 /CR -73 /Sakoli/PR -5.— Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Notification , Urban Development Department, No. MUN 2014 / C.R . 99 /UD - 18 , dated the 
12th February 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue village of Sakoli in Bhandara District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2) of section 341A of the said Act, by the 
name of the Sakoli, Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub -section (2 ) of section 255 of theMaharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( vi) of sub -section (2 ) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of 
all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby directs that 
all the assets , rights and liabilities of the Bhandara Zilla Parishad , in respect of the revenue 
village Sakoli, in Bhandara District (including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it), shall stands transferred to and shall vests in the Nagar Panchayat of Sakoli, 
on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development and 
Water Conservation Department, No. MPH.1997 /CR -645 /56 (47 ), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


१३ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक ८ जुलै २०१५ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१४ / प्र.क्र .७३/ लाखनी / पं.रा . ५ . -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट - कलम ( १), ( १ अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन २०१४ / प्र.क्र . ९९ / नवि -१८ , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ च्या पोट- कलम ( २) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि 
त्याकरिता लाखनी नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१ ९ ६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम ( २ ) चा खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्त्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम २५५ च्या पोट- कलम ( २) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, असा निदेश देते की , 
भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी, महसुली गावासंबंधात, भंडारा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्त्वे ( तिने केलेला कोणताही करार किंवा 
संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग . क्रमांक मपाह. १९९ ७ / प्र.क्र . ६४५/५६( ४७ ) , 
दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर लाखनी, नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे 
निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 


शासनाचे उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort , Mumbai 400 001 , dated the 8th July 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2014 /CR - 73/Lakhani/PR -5.— Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Notification , Urban Development Department , No. MUN 2014 /C.R . 99/UD - 18 , dated the 
12th February 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1), (1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue village of Lakhani, in Bhandara District to be a transitional area , for 
which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section (2 ) of section 341A of the said Act, by the 
name of the Lakhani, Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zill Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( vi) of sub -section (2 ) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of 
all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby directs that 
all the assets , rights and liabilities of the Bhandara Zilla Parishad , in respect of the revenue 
village Lakhani, in Bhandara District ( including the rights and liabilities under any agreement 
or contract made by it ), shall stands transferred to and shall vests in the Nagar Panchayat of 
Lakhani, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development 
and Water Conservation Department , No. MPH.1997 /CR -645 /56 ( 47 ), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


१५ 


१७० 


गुरुवार , जुलै ९, २०१५ / आषाढ १८ , शके १ ९३७ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१५ 
( संदर्भ कलम -१ चे उप कलम -३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 

( संदर्भ : - नियम १ चा उप नियम -२ ) 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्र . सीडीए १०१५ /( १७१/१५) / लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम 
१ चे उप-कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २) ,( ३ ), 
( ४ ), ( ५ ) व ( ६) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे , लागू 
करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करीत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समूचित 
प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील. 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून शेरा 
कलमे 

लागू होईल ती तारीख 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
वाफोली लघु पाटबंधारे 
पाटबंधारे वाफोली 
वाफोली लघु पाटबंधारे योजनेचे 

सर्व 

१५ जुलै २०१५ 
योजना, ता . सावंतवाडी, संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
जि . सिंधुदुर्ग. 


अ.क्र . 


लागू करावयाची 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -४ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 9th July 2015 . 

[ See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 
NOTIFICATION - 1 

[ See Rule - 1 ( 2 )] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 

No. CDA . 1015 / ( 171/15 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by Section 1 ( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 
2005 ) the Governor of Maharashtra , hereby, notifies Areas, Irrigation Projects , Sections of the 
Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), (5 ) and (6 ) of the table below 
for bringing in force the Act . In the said notified area , as provided under Section 7 , of the Act , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding 
on all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers , 
Act , 2005 . 


Applicable Area 


Remarks 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of 
Irrigation Project 

( 2 ) 


Sections 
Applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


1 


All 


15 July 2015 


Vafoli Minor 
Irrigation Scheme, 
Tal. Sawantwadi, 
Dist . Sindhudurg . 


Entire Command 
Area of Vafoli Minor 
Irrigation Scheme. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


१७ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय, मुंबई , ४०० ०३२ , दिनांक ९ जुलै २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 

[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए-१०१५ /(१७१/१५) / लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्रसिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विर्निदीष्टीत केल्याप्रमाणे, कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 
अ . क्र . प्रकल्प व क्षेत्र कालवा अधिकारी 

म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 

अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे . 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
वाफोली 

लघु 

पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी कलमे-६ ( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ) , ९ ( ६ ), ९ (९ ), १० ( १ ) , 
योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र. पाटबंधारे विभाग ( दक्षिण), १२( २) , १२( ६ ), १२( ९ ), १३ ( १) , १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
रत्नागिरी . 

१५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १६( १), १६ ( ४ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ) , 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १ ९ ( २ ), २१ ( १ ), २२ , २३ ( १), २६( १) , 
४१, ४२ ( १) , ६८ (१ ) , ४४ , ४५, ४७( २ ) व ४८ , 

म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३ . 
अधीक्षक अभियंता, कोकण कलम -६ ( ५ ),४२( २ ) . 
पाटबंधारे मंडळ , कुवारबांव 
रत्नागिरी . 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -४ अ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 9th July 2015 

NOTIFICATION - 2 

[ See Act Section - 1 ( 3 ) ]. 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 171/15 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 the powers are 
given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act 
Section 2 (f) 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 Section 2 (4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 
Sr.No. Project and 

Canal officers Sections of MMISF ACT, 2005 of which 
Command Area 

powers are given to canal officers 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
1 Entire Command Executive Engineer , Sections 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9( 9 ), 10 ( 1), 
Area of Vafoli 

Ratnagiri Irrigation 12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 
Minor Irrigation Division (South ) , 15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1 ), 16 ( 4 ), 18 ( 2 ), 
Scheme. Ratnagiri. 

18 ( 4 ), 18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 ( 2 ), 21 ( 1), 22 , 23( 1) , 
26 ( 1 ), 41, 42 ( 1 ), 68 ( 1) , 44 , 45 , 47 (2 ), 48 , 

MMISF Rule Section 3 . 
Superintending Section 6 (5 ) , 42 ( 2 ) . 
Engineer , Kokan 
Irrigation Circle 
Kuvarbao , Ratnagiri. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


१ ९ 


१७१ 


गुरुवार , जुलै ९, २०१५ / आषाढ १८ , शके १ ९३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१५ 
( संदर्भ : - कलम -१ चे उप - कलम-३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 

( संदर्भ : - नियम १ चा उप-नियम-२ ) 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक सीडीए. १०१५ / (१७२/१५)/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप- कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २) , 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील. 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून शेरा 
कलमे 

लागू होईल ती तारीख 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
आडेली लघु पाटबंधारे आडेली लघु पाटबंधारे योजनेचे 

सर्व 

१५ जुलै २०१५ 
योजना, ता.वेंगुर्ला, संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
जि . सिंधुदुर्ग. 


अ.क्र . 


लागू करावयाची 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 9th July 2015 . 

[See Setion 1 ( 3 ) of the Act ] 
NOTIFICATION - 1 

[See Rule - 1 (2 )] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA, 1015 /( 172/15 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of Maharashtra , hereby, notifies Areas, Irrigation Projects , Sections of the Act and 
Date of Applications as specified in columns (2 ), ( 3 ), ( 4 ), (5 ) & (6 ) of the table below for bringing in 
force the Act. In said notified area , as provided under Section 7 , no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land and the system of supply 
of water through Water Users Association shall be binding on all the holders and occupiers of the 
land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Applicable Area 


Remarks 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


1 


All 


15th July 2015 


Adeli Minor 
Irrigation Scheme 
Tal. Vengurla , 
Dist. Sindhudurg . 


Entire Command 
Area of Adeli Minor 
Irrigation Scheme. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


२१ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१५ . 

अधिसूचना क्र . २ 

[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१५/ (१७२/१५)/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १ ९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विर्निदीष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेतः 
प्रकल्प व क्षेत्र 

म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकार 

देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे . 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
आडेली लघु पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी कलम ६ (१ ), ९( २ ), ९ ( ४ ) , ९ ( ६) , ९ ( ९ ), १० ( १) , 
योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . पाटबंधारे विभाग ( दक्षिण ) , १२ ( २), १२ ( ६ ), १२ ( ९ ), १३ ( १), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
रत्नागिरी . 

१५ ( ६ ), १५ ( ९ ) , १६( १ ), १६ ( ४ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ), 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ),१ ९( २ ), २१( १ ), २२, २३ (१ ), २६ (१ ), 
४१, ४२( १ ) , ६८ ( १ ) , ४४, ४५, ४७ ( २ ) व ४८ 

म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३ . 
अधीक्षक अभियंता, कोकण कलम-६ ( ५ ), ४२ ( २ ) 
पाटबंधारे मंडळ , कुवारबांव 
रत्नागिरी . 


अ . क्र . 


कालवा अधिकारी 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 9th July 2015 . 

NOTIFICATION - 2 

[ See Act section - 1 ( 3 )] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 172/15 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Mahatrshtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act section 2 (f). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 
Sr. Project and 

Canal officers Sections of MMISF ACT, 2005 of which 
No. Command Area 

powers are given to Canal Officers 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
1 Entire Command Executive Engineer, Sections 6 ( 1), 9( 2 ), 9( 4 ), 9(6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ), 
Area of Adeli 

Ratnagiri Irrigation 12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ) , 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
Minor Irrigation Division (South ) , 15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1 ), 16 ( 4 ), 18 ( 2 ) , 
Scheme. Ratnagiri. 

18 ( 4 ), 18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 ( 2 ), 21( 1 ) 22, 23 ( 1), 
26 ( 1 ), 41, 42 ( 1 ), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47 ( 2 ), 

48 MMISF Rule section 3 . 
Superintending Sections 6 (5 ), 42 ( 2 ) 
Engineer , Kokan 
Irrigation Circle , 
Kuvarbao , Ratnagiri. 


By the order and in the name of Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


२३ 


१७२ 


गुरुवार , जुलै ९, २०१५ / आषाढ १८, शके १९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१५ 


[ संदर्भ.- कलम-१ चे उप -कलम ( ३) ] 


अधिसूचना क्र . १ 

( संदर्भ.- नियम १ चा उप नियम -२ ) 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१४ / (१०५/१४ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप -कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २), 
( ३ ), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम 

लागू 

करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील. 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


शेरा 


कलमे 


ज्या तारखेपासून 
लागू होईल ती तारीख 

( ५ ) 
१५ जुलै २०१५ 


( १ ) 


( ६ ) 


१ 


सर्व 


जि . सातारा . 


( २ ) 

( ३ ) 
तारळी पाटबंधारे प्रकल्प , १. खटाव डावा कालवा कि.मी. ९ / ५०० 
ता . पाटण, 

ते २६/००० चे लाभक्षेत्र व 
अंत्यवितरीका सा.क्र . ० ते ६ कि.मी. 
२. माण वाढीवा कालवा कि.मी. ०/००० 
ते ८/२६० चे लाभक्षेत्र . 
३. इंदोली, पाल , तारळे , बांबवडे 
धुमकवाडी, आवर्ड व कोंजवडे उपसा 
सिंचन योजनांचे लाभक्षेत्र . 


. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya Mumbai, dated 9th July 2015 

[(See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 

NOTIFICATION - 1 

( See Rule – 1 ( 2 ) ] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA . 1014 /( 105/14 )/CAD (Works).- In exercise of the powers conferred by Sec . 1( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas , Irrigation Projects , 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under Sec . 7 , no water 
shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land 
and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers : 


Sr. No 


Applicable Area 


Remarks 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


1 


All 


15.07.2015 


Tarali Irrigation 
Project Tal. Patan , 
Dist. Satara . 


1. Command Area of 
Khatav Left Bank Canal 
Km . 9/500 to 26/000 and 
Tail Distributary 
Ch . 0 to 6 km . 
2. Command Area ofMan 
Extension Canal km . 0/000 
to 8/260. 
3. Command Area of 
Indoli, Pal, Tarale , 
Bambawade Dhumkwadi, 
Aawarde and Konjawade 
Lift Irrigation Scheme. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


२५ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ जुलै , २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 

[ संदर्भ.- नियम क्र . १ ( ३ )] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्र . सीडीए . १०१४ /( १०५/१४) / लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टित केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत 
अ . क्र . प्रकल्प व क्षेत्र कालवा अधिकारी म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार देण्यात 

आलेल्या कायद्यातील कलमे . 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
तारळी पाटबंधारे प्रकल्प, 

कार्यकारी अभियंता कण्हेर कलम -६ (१ ), ९( २ ), ९ ( ४ ), ९( ६ ), ९ ( ९ ), १० ( १ ) , 
ता . पाटण, जि . सातारा. कालवे विभाग क्र .२ करवडी १२ ( २ ), १२( ६ ), १२ ( ९ ), १३ ( १), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१. खटाव डावा कालवा ( कराड ) . 

१५ ( ६), १५ ( ९ ), १८ ( २), १८ ( ४ ), १८ ( ६) , २१ (१ ), २२ , 
कि.मी. ९ / ५०० ते २६/००० 

२३ ( १ ) , २६ ( १) , ४१, ४२( १ ), ६८ ( १), ४४, ४५, 
चे लाभक्षेत्र व अंत्यवितरीका 

४७( २), व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य . नियम -३ 
सा.क्र . ० ते ६ कि.मी. 

कलम १८ ( ९): लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था. 
२. माण वाढीवा कालवा, 

कलम १९ ( २ ) : लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था. 
कि.मी. ०/००० ते ८/२६० 

अधीक्षक अभियंता, सातारा कलम ६( ५ ) , १६ ( १ ) , ४२ ( २ ) 
चे लाभक्षेत्र. 

पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , कलम १८ (९ ): उच्च स्तरीय पाणी वापर संस्था 
३. इंदोली , पाल , तारळे , सातारा . 

कलम १९ ( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्प स्तरीय , 
बांबवडे धुमकवाडी , आवर्डे 

मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांवरील कालवा स्तरीय पाणी 
व कोंजवडे उपसा सिंचन 

वापर संस्था. 
योजनांचे लाभक्षेत्र . 

मुख्य अभियंता (विप्र ), कलम- १६ ( ३ ) मध्यम व मोठे प्रकल्प 
जलसंपदा विभाग, पुणे. कलम १९ ( २ ): मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्प स्तरीय 

पाणी वापर संस्था . 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स.को. सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब -५ अ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralay , Mumbai 400 032 , dated 9th July , 2015 

NOTIFICATION - 2 

[ See Act Section 1 ( 3 ) ] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT 2005 . 

No. CDA . 1014 /( 105/14 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act- 2005 , the powers are 
given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act 
Section 2 ( f) ; 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr.No 


Canal officers 


Project and 
Command Area 


Sections of MMISF ACT 2005 of which 
powers are given to canal officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Executive Engineer , 
Kanher Canal Division 
No.2 , Karawadi (Karad ). 


v 


Tarali Project, Tal. Patan 
Dist. Satara . 
1. Command Area of 
Khatav Left Bank Canal 
Km . 9/500 to 26/000 and 
Tail Distributary Ch . O 
to 6 km . 
2. Command Area of Man 
Extension Canal 
km . 0/000 to 8/260 . 
3. Command Area of 
Indoli , Pal. Tarale , 
Bambawade Dhumkwadi 
Aawarde and Konjawade 
Lift Irrigation Scheme. 


Section 6 ( 1), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 (9 ) , 10 ( 1 ), 12 (2 ) , 
12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 13 (3 ), 15 ( 4 ), 15 (6 ), 15 ( 9 ), 
18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 21 ( 1 ) 22 , 23 ( 1), 26 ( 1 ), 41, 
42( 1), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47(2 ), 48,MMISF Rule Section 
3 , Section 18 (9 ) : Minor Leval Water Users 
Associations.Section 19 ( 2 ) : Minor Leval Water 
Users Associations. and Distributary Leval 
Water Users Associations. 
Section 6 (5 ), 16 ( 1 ), 42 (2 ) Section 18 (9 ) : 
All Senior - Leval Water Users Associations, 
Section 19 ( 2 ) : Project Leval WUA of Medium 
Project and CLA of Major andMedium Project . 
Section 16 (3 ): Medium and Major Projects Section 
19 (2 ): Project level Water Users Association of 
Major project. 


Superintending Engineer , 
Satara Irrigation Project 
Circle , Satara . 


Chief Engineer (S.P .), 
Water Resources 
Department, Pune . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


२७ 


१७३ 


गुरुवार , जुलै ९, २०१५ / आषाढ १८, शके १९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय ,मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१५ 
[ संदर्भ.- कलम १ चे उप- कलम ( ३)] 

अधिसूचना क्र . १ 

[ संदर्भ.- नियम १ चा उप -नियम ( २ )] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्र . सीडीए. १०१५ /(१ ९९ /१५ )/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप-कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ (२ ), 
( ३ ), ( ४ ), (५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेचपाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील. 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून शेरा 
कलमे 

लागू होईल ती तारीख 
( २ ) ( ३ ) 

( ६ ) 
निरा देवघर प्रकल्प , निरा देवघर उजवा कालवा 

सर्व 

१५ जुलै २०१५ 
तालुका भोर , 

किमी. ५१ ते ६५ चे लाभक्षेत्र 
जिल्हा पुणे 


अ . क्र . 


लागू करावयाची 


१ 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralay, Mumbai 400 032 , dated 9th July 2015 

[See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 
NOTIFICATION - 1 

[See Rule - 1 ( 2 )] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA. 1015 /( 199/15 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by Section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas , Irrigation Projects , 
sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under Section 7 , no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such 
land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all 
the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Sr. No. 


Applicable Area 


Remarks 


Name of 
Irrigation Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


1 


All 


15th July 2015 


Nira Deoghar Project , Command Area of 
Tal. Bhor , Dist . Pune Nira Deoghar Right 

Bank Canal 
Km . 51 to 65 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


२ ९ 


जलसंपदा विभाग 


अ.क्र . 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै, २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 

[ संदर्भ . — नियम क्र . १ ( ३ )] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्र . सीडीए. १०१५ /( १९९/ १५ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिदिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 
प्रकल्प व क्षेत्र 

कालवा अधिकारी 

म.सि.प.शे.व्य. अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार देण्यात 

आलेल्या कायद्यातील कलमे 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ निरा देवघर उजवा कालवा कार्यकारी अभियंता, निरा देवघर कलम - ६ (१ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ), ९( ६ ), ९ ( ९ ), १०( १ ), 
किमी. ५१ ते ६५ चे लाभक्षेत्र प्रकल्प विभाग , सांगवी 

१२ ( २), १२ ( ६ ), १२ ( ९ ), १३( १), १३( ३ ), १५ ( ४ ), 
( भाटघर ), ता . भोर, जि . पुणे १५ ( ६) , १५ ( ९ ), १८ ( २), १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), २१ ( १), २२ , 

२३ ( १ ), २६ ( १) , ४१, ४२ ( १) , ६८ ( १) , ४४ , ४५ , 
४७( २ ) व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य . नियम ३ 
कलम १८ ( ९ ): लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 

कलम १ ९ ( २ ) : लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
अधीक्षक अभियंता, पुणे कलम-६( ५) , १६ (१ ), ४२( २ ) 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , पुणे कलम १८ (९ ): उच्चस्तरीय पाणी वापर संस्था 

कलम १९ ( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय , 
मध्यम व मोठ्या प्रकल्पावरील कालवास्तरीय पाणी 

वापर संस्था . 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा कलम- १६( ३): मध्यम व मोठे प्रकल्प 
विभाग , पुणे 

कलम १ ९ ( २): मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय 
पाणी वापर संस्था . 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ - मे ३, २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralay , Mumbai 400 032 , dated 9th July , 2015 

NOTIFICATION - 2 

[ See . Act Section - 1 ( 3 ) ] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 199/15 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 section 2 (4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act , 2005 . 
Sr.No. Project and 

Canal Officers Sections of MMISF Act , 2005 of which 
Command Area 

powers are given to Canal Officers 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
1 Command Area of Executive Engineer, Sections 6 ( 1), 9( 2 ), 9( 4 ), 9 (6 ), 9( 9 ), 10 ( 1 ), 
Nira Deoghar Nira Deoghar 

12 ( 2 ), 12(6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1) , 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 
Right Bank Canal Project Division , 15 (6 ), 15 ( 9 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 21( 1 ) 22 , 
km . 51 to 65 . 

Sangavi (Bhatghar ), 23 ( 1 ), 26 ( 1 ), 41, 42 ( 1 ), 68 ( 1 ), 44 , 45 , 47 ( 2 ), 
Tal. Bhor , Dist. Pune 48 , MMISF Rule Section 3 

Section 18 ( 9 ) : Minor Level Water 
Users Associations. 
Section 19 ( 2 ) : Minor Level Water 
Users Associations and Distributary 

Level Water Users Associations . 
Superintending Section 6 (5 ), 16 ( 1 ), 42 ( 2 ) Section 18 ( 9 ) : 
Engineer , Pune All Senior - Leval Water Users 
Irrigation Project Associations. 
Circle , Pune 

Section 19 ( 2 ) : Project Leval WUA of 
Medium Project and CLA of Major and 

Medium Project. 
Chief Engineer, Section 16 ( 3 ): Medium and Major 
Water Resources projects . 
Department, Pune Section 19 ( 2 ) : Project Level Water 

Users Association of Major Project. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


